“सहायक पोलीस अधीक्षक” यांची ११ 
अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याबाबत. 


परिवीक्षाधीन भारतीय पोलीस सेवा 
अधिकारी - ७४ वी तुकडी. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: आयपीएस-२०२३/प्र.क्र.९३/पोल-१ 
२ रा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- १३ एप्रिल, २०२३. 
संदर्भ :- पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, यांचे पत्र क्र.पोमसं/प्रशि- 
२/ परि.भापोसे/ २०२१ बॅच/३३९/२०२२/७३८, दि. २३.०२.२०२३. 

प्रस्तावना: 

भारतीय पोलीस सेवेच्या ७४ व्या तुकडीतील महाराष्ट्र संवर्गातील ११ परिवीक्षाधीन 
पोलीस अधिकारी यांना महाराष्ट्र राज्यात जिल्हा प्रात्याक्षिक प्रशिक्षण घेण्याकरिता, ते महाराष्ट्र 
राज्यात परिवीक्षाधीन म्हणून रुजू झाल्याच्या दिनांकापासून ते Phase-// a प्रशिक्षण कालावधी 
पूर्ण होईपर्यंत, म्हणजेच दि.०६.०३.२०२३ पासून ते ०८.१२.२०२३ पर्यंत, सहायक पोळीस 
अधीक्षक म्हणून नियुक्ती देण्याच्या प्रयोजनासाठी “सहायक पोलीस अधीक्षक” यांची ११ 
अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याचा प्रस्ताव, पोळीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, 
महाराष्ट्र राज्य, यांनी सादर केला आहे. त्यास अनुलक्षून शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला 
आहे. 
शासन निर्णय: 


भारतीय पोलीस सेवेच्या ७४ व्या तुकडीतील, पुढील तक्‍यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद 
महाराष्ट्र संवर्गातील परिवीक्षाधीन अधिका-यांकरिता, स्तंभ (४) मध्ये निर्दिष्ट जिल्ह्यांच्या पोळीस 
अधीक्षक यांच्या आस्थापनांवर, दि.०६.०३.२०२३ ते दि.०८.१२.२०२३ या कालावधीसाठी प्रत्येकी 
एक याप्रमाणे “सहायक पोळीस अधीक्षक” यांची एकूण ११ अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास 
याद्वारे शासन मंजुरी देण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | परिवीक्षाधीन भापोसे अधिका-याचे | तुकडी वर्ष | नियुक्तीचा 

नाव जिल्हा 

(१) (२) (३) (3) 

।_१. | श्री. अनमोल मित्तल २०२१ पुणे ग्रामीण 

२. । श्रीम. अन्नपूर्णा सिंग २०२० कोल्हापूर 

३. | at. बद्देली चंद्रकांत रेडी २०२१ अहमदनगर 

४. | Sh. चव्हाण राहुल लक्ष्मण २०२० सांगली 

५. | श्री. चिलुमुला रजनिकांत २०२१ नाशिक ग्रामीण 

६. | श्री. गुंजाळ सुरज भाऊसाहेब २०२१ अकोला 

७. । श्री. कमलेश मीना २०१९ सातारा 

८. | श्रीम. किरितिका सी.एम. २०२१ वाशिम 

९. । श्री. मनिष कुमार २०२१ धाराशिव 

| do. | श्री. म्हस्के अनिल रामदास २०२१ नागपूर ग्रामीण 

| ११. | श्रीम. साटम नवमी दशरथ २०२१ सोलापूर ग्रामीण 


शासन निर्णय क्रमांकः आयपीएस-२०२३/प्र.क्र.९३/पोळल-१ 


२. vat परिविक्षाधीन भा.पो.से. अधिका-यांचे वेतन व भत्ते यांवरील खर्च हा वरील 
तक्त्यातील स्तंभ (४) मध्ये निर्दिष्ट जिल्ह्यांच्या पोलीस अधीक्षक यांच्या आस्थापनांवर आहरित 
करण्यात येईल. त्यासाठी येणारा खर्च हा गृह विभाग-मागणी क्र.बी-१, २०५५ पोलीस, ००, 
१०९, जिल्हा पोलीस (००) (00)(09) जिल्हा पोलीस बल (२०५५०१६८) (दत्तमत)(अनिवार्य), ०१- 
वेतन, या लेखाशीर्षाखाळी सन २०२३-२०२४ या वित्तीय वर्षात उपलब्ध अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


३. हा शासन निर्णय, शा.नि., वित्त विभाग, क्र.पदनि- 
२०१२/प्र.क्र.६६/१२/वित्तीय/सुधारणा-१, दि.११.०७.२०१२, अन्वये प्रशासकीय विभाग या 
नात्याने गृह विभागास प्राप्त अधिकारांचा वापर करुन, सक्षम प्राधिका-याच्या मान्यतेने निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


छ. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०४१७२०४६५७११२९ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SWAPNIL GOPAL S228" 
BORSE 


(स्वप्निल गोपाल बोरसे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति: 


Ee) 


) पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२) अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

३) पोलीस अधीक्षक, पुणे-ग्रामीण/ नागपूर-ग्रामीण/ कोल्हापूर/ सोलापूर-ग्रामीण/ 
अहमदनगर/ सांगली/ नाशिक- ग्रामीण/ अकोला/ सातारा/ वाशिम/ धाराशिव. 

४) संबंधित परिवीक्षाधीन भा.पो.से. अधिकारी ele गहायंवाळक व यहानिरीक्षक, 

महाराष्ट्र राज्य यांच्यायार्फता. 


१) प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

२) संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

३) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/ नागपूर/ कोल्हापूर/ सोलापूर/ अहमदनगर/ सांगली/ 
नाशिक/ अकोला/ सातारा/ वाशिम/ धाराशिव. 

४) वित्त विभाग (व्यय-७/वित्तीय सुधारणा-१), मंत्रालय, मुंबई. 

५) सहायक संचालक, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६) निवड फाईल, पोल-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


